महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित 
विश्लेषण), गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१७, 
दि.०१.०१.२०१८, दि. ०१.०१.२०१९ व दि. ०१.०१.२०२० स्थित 
अंतिम ज्येष्ठता प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२५६/पोल-४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि. २१.०६.२०२१ 
२. समक्रमांकित दि. ०८ मार्च, २०२१ रोजीचे झासन परिपत्रक 
3. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.न्या.वै.प्र.सं/प्रशा/निवडनस्ती/प्र.क्र.२६४/मुं/का/५९३५-५९३६/२०२१, दि.०१.११.२०२१ 


परिपत्रक 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक २१.०६.२०२१ च्या शासन अधिसूचनेन्वये 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,्वनी व ध्वनीफित 
विश्लेषण), गट-अ संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१७, दि.०१.०१.२०१८, दि. 09.09.2098 व दि. ०१.०१.२०२० 
स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. दि. २१.०६.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
केल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसात संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून त्याबाबतच्या सूचना व हरकती 
मागविण्यात येतात. प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन, त्यानंतर सदर तात्पुरती ज्येष्ठता 
यादी अंतिम करावयाची आहे. त्यानुसार सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), 
गट-अ संवर्गाच्या दि. ०१.०१.२०१७, दि.०१.०१.२०१८, दि. ०१.०१.२०१९ व दि. ०१.०१.२०२० स्थित 
तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीच्या अनुषंगाने एकही आक्षेप प्राप्त झालेला नाही, असे संचालनालयाने उपरोक्त 
दि. ०१.११.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
३. तद्नुषंगाने सहायक संचाळक (संगणक गुन्हे,्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-अ या संवर्गाची 
दि. ०१.०१.२०१७, दि.०१.०१.२०१८, दि. ०१.०१.२०१९ व दि. ०१.०१.२०२० स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा फक्त 
सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-अ संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित 
करण्याकरिता विचारात घेण्यात येईल. 
५. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांनी सदर तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत सहायक संचालक (संगणक गुन्हे,्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-अ 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 


शासन निर्णय PATH: एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२५६/पोल-४ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२११२९१७५८३८४६२९ असा आहे. सदर परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YOGESH MAHADEO GOSAVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

Y O G E S H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=409605c5¢875777d39cbf4ca29ce3d56c5c1d7c1ea54667614a 
049८ 5, 
pseudonym=62D617A4D7B024F9E251D4AEEDB670FC8D126498, 
serial INumber=D910025DFF598286A45B3B223 18E6C1 13E071B7C6ESSF 


3D06BECDD5995FC1966, cn=YOGESH MAHADEO GOSAVI 
Date: 2022.11.29 18:11:37 +05'30' 


(योगेश गोसावी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, 
नाशिक, अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड. 
४. उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर, धुळे, रत्नागिरी, ठाणे व 
सोलापूर. 
५. संबंधित अधिकारी 
६. निवड नस्ती, गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१.०६.२०२१ परिशिष्ट तीन नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक 
संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-अ) संवर्गाची दि.१.१.२०१७ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
"परिशिष्ट-तीन" 


१. संवर्गाचे नाव- सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-अ) 
२. वेतनश्रेणी- 5-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. दि. ०१ जानेवारी २०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी (दि. ०१.०१.२०१६ते दि. ३१.१२.२०१६ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/ मर्यादित 
विभागीय परीक्षेव्दारे 


श्री.पावडे यांची गृह विभाग, शासन 
आदेश क्र.एफएसएल-०४१५/ 
प्र.क्र.१८/पोल-४, दि.२७.०४.२०१६ 
अन्वये नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 


थेट-१ जाहिरात एम.एस.सी. 
क्र.७६/२०१५ भौतिकशास्त्र) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१.०६.२०२१ परिशिष्ट तीन नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक 
(संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-अ) संवर्गाची दि.१.१.२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
"परिशिष्ट-तीन" 


१. संवर्गाचे नाव- सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-अ) 
२. वेतनश्रेणी- S-23: ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी २०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी (दि. ०१.०१.२०१७ ते दि. ३१.१२.२०१७ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


bane $ नियुक्तीचा मार्ग 

ee (सरळसेवेने/ मर्यादित 
अ. | ज्येष्ठता री nance नियुक्ती । विभागीय परीक्षेव्दारे सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक | सेवेचे 

न नांव बदलला । जन्मतारीख दिनांक eae दिनांक अभिप्राय 

क्र.। क्रमांक दिनांक | नियुक्त उमेदवारांचा दिनांक अर्हता @ | ठिकाण 

असल्यास न दिनांक 

विरल गुणवत्ता क्रमांक व ।मानीव दिनांक 

दिनांक) परीक्षेचे वर्ष) 

मुंबई 


(Eg a a (a : 0. ४. |. “0” ० १! ०... "०९८ |. 0. ह 


श्री.पावडे यांची गृह विभाग, शासन 
आदेश क्र.एफएसएल-०४१५/ 
थेट-१ जाहिरात एम.एस.सी. 
श्री.वि.सु.पावडे ०४.०२.१९८५ | २८.०४.२०१६ २८.०४.२०१६ | २८.०२.२०४३ ई ।प्र.क्र.१८/पोल-४, दि.२७.०४.२०१६ 
क्र.9७६/२०१५ (भौतिकशास्त्र) 
अन्वये नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१.०६.२०२१ परिशिष्ट तीन नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक 
संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-अ) संवर्गाची दि.१.१.२०१९ ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
"परिशिष्ट-तीन" 


१. संवर्गाचे नाव- सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-आ) 
२. वेतनश्रेणी- S-23: ६७७००-२०८७०० 
३. दि. ०१ जानेवारी २०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी (दि. ०१.०१.२०१८ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची 


$ नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/ मर्यादित 
विभागीय परीक्षेव्दारे 


श्री.पावडे यांची गृह विभाग, शासन 
आदेश क्र.एफएसएल-०४१५/ 
प्र.क्र.१८/पोल-४, दि.२७.०४.२०१६ 
अन्वये नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 


थेट-१ जाहिरात एम.एस.सी. 
क्र.७६/२०१५ 'भौतिकशास्त्र) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१.०६.२०२१ परिशिष्ट तीन नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक 
संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-अ) संवर्गाची दि.१.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
"परिशिष्ट-तीन" 


१. संवर्गाचे नाव- सहायक संचालक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), (गट-आ) 
२. वेतनश्रेणी- 5-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. दि. ०१ जानेवारी २०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतायादी (दि. ०१.०१.२०१९ ते दि. ३१.१२.२०१९ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


प्रवर्ग # $ नियुक्तीचा मार्ग 
(नियुक्तीनं (सरळसेवेने/ 
acl नियुक्ती या लि वितीय दिनांक. सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक | सेवेचे 
बदलला दिनांक परीक्षेव्दारे नियुक्‍त दिनांक अभिप्राय 
न दा दिनांक अर्हता @ | ठिकाण 
असल्यास उमेदवारांचा दिनांक 
त्याचा गुणवत्ता क्रमांक व 
दिनांक) परीक्षेचे वर्ष) 


[क 


प्र.क्र.१८/पोल-४, दि.२७.०४.२०१६ 
अन्वये नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती 
करण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र.(२) व (३) वरील अधिकाऱ्यांची 
पुणे 


SE a 
श्री.पावडे यांची गृह विभाग, शासन 
थेट-१ जाहिरात एम.एस.सी. 
०४.०२.१९८५ | २८.०४.२०१६ २८.०४.२०१६ | 22.02.2083 
क्र.७६/२०१५ (भौतिकशास्त्र) 


आदेश क्र.एफएसएल-०४१५/ 


नियुक्‍ती गृह विभाग, शासन आदेशा 
क्र.एफएसएल-०४१८/प्र.क्र.५१३/ 
पोल-४, दि.१६.०७.२०१९ अन्वये 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली आहे. 


थेट-३ जाहिरात 
०५.०१.१९८३ | 09.02.2098 019.02 .2098 | ३१.०१.२०४१ 
क्र.१८/२०१८ 
खुला थेट-४ जाहिरात 
खुला २३.१०.१९८४ | 019.02 .2098 ie 09.02.2098 | 39.90.2082 
.१८/२०१८ 


_४ | ५ | ६ | ७ __ 


